कोकण महसूल विभागातील तहसीलदार भिवंडी 
यांना जुन्या निर्लेखित वाहनांच्या बदली नवीन 
वाहन खरेदी करण्यास मंजुरी देणेबाबत..... 
शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वाहने-२०२१/प्र.क्र.४०/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ मे, २०२१. 


वाचा :- शासन निर्णय महसूल व वन विभाग,क्र.वाहने-२०२१/प्र.क्र.४०/ई-८, दि.२६/०३/२०२१ 
शासन शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भाधिन दि.२६/०३/२०२१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये 
“यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. सी-१ २०५३-जिल्हा प्रशासन (००)०९४, इतर आस्थापना (०१) उपविभागीय 
आस्थापना (०१)(०१) आयुक्‍त कोकण(२०५३ ०१६२) १३- कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या 
वर्षासाठी मंजूर उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे' 

याऐवजी 

“यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. सी-१ २०५३-जिल्हा प्रशासन (००)०९४, इतर आस्थापना (०१) उपविभागीय 
आस्थापना (०१)(०१) आयुक्‍त कोकण(२०५३ ००२८) १३- कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन 2029-22 या 


वर्षासाठी मंजूर उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे' असा मजकूर वाचण्यात यावा. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०५२८१६००१४०५१९ असा आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


lly signed by Dr SHWETA SAWDEKAR BAI 


Digi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
r FOREST DEPARTMENT, postalCode= harashtra, 


SAWDEKAR BAIG ————e va 
(श्वेता सावदेकर-बेग) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, कोकण. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


) 
) 
) 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, कोकण, औरंगाबाद. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वाहने-२०२१/प्र.क्र.४०/ई-८ 


५) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर. 
६) वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
७) सामान्य प्रशासन विभाग, (कार्यासन-१६-ब), मंत्रालय, मुंबई - 32. 
८) महसूल व वन विभाग, कार्यासन ई-१/ई-२/ई-३, मंत्रालय,मुंबई - ३२. 
) 


९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


